सर्वोच्च न्यायालय, येथे दाखल 
एस.एल.पी..क्र.२४६-२४९/२०१० व 


१२७४/२०१० प्रकरणी शासनाच्या वतीने 


नियुक्‍ती केलेल्या अँड.श्री.उदय ललित यांना 


फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१०/६९३/प्र.क्र.१६५/पोळल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 


तारीख: ७ ऑक्टोबर,२०१३ 


संदर्भ -- विधी व न्याय विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.९२/१२८५/०७०॥./॥ Br., दिनांक 
०५.०९.२०१२ 


शासन निर्णय-- 


आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई गु.र.क्र.७४/०७ (सिटी लिमोझीन प्रकरण) मधून उद्भवलेल्या संदर्भात 


मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे एस.एल.पी. (क्रिमिनल) क्र.२४६-२४९/२०१० व १२७४/२०१० 


दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी राज्य शासनाच्या वतीने काम पहाण्यासाठी वरिष्ठ वकील 


श्री.डठदय ललीत यांची विशेष समुपदेशी म्हणून विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 


०५.०९.२०१२ च्या अनौपचारिक संदर्भाव्दारे फी देण्यास मंजुरी दिली असून, सदर प्रकरणी त्यांना 


प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीसाठी रु.५५,०००/- (पंचावन्न हजार फक्त) त्याप्रमाणे एकूण 


रु.१,१०,०००/-इतकी फी मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच 


प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही 


प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१०/६९३/प्र.क्र.१६५/पोल-१० 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उप आयुक्‍त दर्जाहुन कमी 


नाही अशा अधिका-यांकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. या बाबीवरील खर्च पोलीस आयुक्त, मुंबई यांनी त्यांच्या मागणी क्रमांक : बी-१, २०५५ पोलीस -- 


(00) १०८, राज्य पोलीस मुख्यालय (०२) (०१) हहर पोलीस आस्थापना-२८ व्यावसायिक व विशेष सेवा 


(२०५५ ००९७) या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०९/व्यय-७, दिनांक ०८.१०.२०१२ अन्वये 


प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१००७१२२२५६१८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ai वी k Digitally signed by Ajinkya 
in ya Vasant Bagade 
Ba 
Vasant arash, Os 
B d Dek Ey pes 0.11 12:15:30 
ag a 8 4-05'30' 


(अजिंक्य बगाडे) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१०/६९३/प्र.क्र.१६५/पोल-१० 


५. सरकारी वकील, विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 


६. श्री.उदय ललीत, वरिष्ठ वकील, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, 
नवी दिल्ली-११० ००१ 
७. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई 


८. वित्त विभाग (व्यय-७ मंत्रालय, मुंबई 


९. निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


